सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या -सन २०२१-२२. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, दि. २९.०७.२०२१. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेशा क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र. १०३/ऊर्जा-५, दि.०६/०८/२०२१. 


शासन Seat: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ व ६ मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून 
प्राप्त मान्यतेनुसार प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 
क्र. 
7 श्री श्रीपाद का. बेलकुंडकर, | विद्युत निरीक्षक (Sates), मुंबई =| विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता सांताक्रुझ कक्ष क्र. १, बांद्रा पु-प (श्री. 
अशोक रजपूत यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 
२ श्री सागर आनंदराव शिक | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ सातारा सांगली (मिरज) या कार्यालयातील 


श्रीमती स्मिता मधुकर खराडे, सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ यांच्या बदलीमुळे 


रिक्‍त झालेल्या पदावर 
३ श्री. धनराज Ga sic, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई मंडळ व Gated निरीक्षक), मुंबई या 
कार्यालयातील कक्ष क्र. १ अंतर्गत 

रायगड रिक्‍त पदावर. 
४ | श्रीमती अनिता स. कांबळे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग । विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), मुंबई अंतर्गत 
शाखा अभियंता क्र. २, ठाणे पुणे कक्ष क्र. ८ शाखा क्र. २ अंतर्गत 


बालेवाडी, हिंजवडी, मुळशी रोड, 
लवासा या रिक्‍त पदावर. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 


श्री. अमोल अ. भणगे, 
कनिष्ठ अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
क्र. २, ठाणे 


विद्युत निरीक्षक (Sates), मुंबई अंतर्गत 
कक्ष क्र. ५ शाखा क्र.१ अंतर्गत 
कुलाबा, नरीमन पॉइंट, कफ परेड, 
फोर्ट, मस्जिद या रिक्‍त पदावर. 


श्री. गिरीश उल्हास शिर्के, 
शाखा अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
क्र. १, ठाणे 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.२, 
ठाणे अंतर्गत कक्ष क्र. उल्हासनगर १, 
उल्हासनगर २ (श्री. भणगे यांच्या 
बदलीमुळे रिक्‍त पदावर). 


श्री. रा .श्री. काळे 
शाखा अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
बीड 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
नांदेड येथील क्र. २ अंतर्गत ग्रामिण 
उपविभाग १ लोहा कंधार मुखेड देगलुर 
उप विभागाचे संपुर्ण कार्यक्षेत्र या रिक्‍त 
पदावर. 


श्री. योगेडा संभांजी भोसले 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 


विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक 
मंडळ व उद्वाहन निरीक्षक), मुंबई 


विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन) मुंबई अंतर्गत 
कक्ष क्र. ४ शाखा क्र. १ अंतर्गत 
घाटकोपर पूर्व आणि पश्चिम पासून 
कांजूरमार्ग पूर्व व पश्चिम या Rat 
पदावर. 


श्री. मंगेश दिनकर जाधव, 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 


विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक 
मंडळ व उद्वाहन निरीक्षक), मुंबई 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.२, 
ठाणे अंतर्गत उल्हासनगर-५ या Raq 
पदावर. 


i 


श्री. प्रदीप पांडुरंग पाटील, 
शाखा अभियंता 


विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक 
मंडळ व उद्वाहन निरीक्षक), मुंबई 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.१, 
ठाणे अंतर्गत १) पन्नालाल, उप विभाग, 
भाडुंप (प) २) पाच रस्ता, उप विभाग ३) 
मुब्रा उप विभाग ३) शिळ उप विभाग या 
रिक्‍त पदावर. 


| 


श्री. अशोक दु. राजपूत, 
शाखा अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सांताक्रुझ 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.२, 
ठाणे अंतर्गत मुरबाड अंबरनाथ (पुर्वी, 
बदलापूर (पुर्वी शहापूर, मुरबाड, 
बदलापुर (पश्चिम) (श्री.शिवाजी मारुती 
पाटील शाखा अभियंता यांच्या 
बदलीमुळे रिक्‍त असलेल्या पदावर). 


१२ 


श्री. अमर वि. जाधव, 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सातारा. 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
मिरज अंतर्गत पळूस, सावळज, 
मिरज-१ ग्रामीण उपविभाग या रिक्‍त 
पदावर. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 


१३ 


श्री नासिरअली हसन शोख, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 


विद्युत निरीक्षक (Sees), मुंबई 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सोलापूर अंतर्गत सोलापुर-३ श्री बबन 
तुकाराम इंगळे यांच्या बदली मुळे रिक्‍त 
झालेल्या पदावर. 


१४ | श्रीमती शकोलाबानू विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
वलीखान शेख, शाखा मुंबई. अहमदनगर अंतर्गत एन.एस-१ 
अभियंता श्रीरामपूर उपविभाग Rad पदावर 

१५ _  श्री.ललीत दिपक पशिने, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहा.अभियंता श्रेणी-२ गोंदिया चंद्रपूर अंतर्गत वरोरा, चिमुर, भद्रावती 

या रिक्‍त पदावर. 

१६ । श्रीमती राणी ज्ञानेश्वर विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक (ares), मुंबई अंतर्गत 
घाटकर, शाखा अभियंता । मुंबई. कक्ष क्र. १ अंतर्गत बेलासीस रोड, 

अग्निपाडा, लॅमीनटन रोड, ताडदेव 
रोड,वरळी प्रभादेवी या रिक्‍त पदावर. 

१७ श्रीमती भारती राजेश विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक (Sates), मुंबई अंतर्गत 
oral, शाखा अभियंता मुंबई. गिरगांव मरनि लाईन्स ग्रॉट रोड, 

dale, वाळकेश्वर, मलबार हिल 
नेपीयन्सी रोड, चर्नी रोड या Rat 
पदावर. 

१८ | श्री. विपुल भिमराव माळी , । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ सांगली (मिरज) सातारा अंतर्गत कराड शाहर, ग्रामीण 

१व २ पाटण या रिक्‍त पदावर. 

१९ । श्रीमती स्वाती आत्माराम । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक (Sates) मुंबई अंतर्गत 
घोलवडे, सहा. अभियंता । पुणे. पूणे अंतर्गत कक्ष क्र. ७ तळेगाव, 
श्रेणी-२ लोणावळा, चिखली, मोशी, तळवडे, 

चाकण या रिक्‍त पदावर. 

२० _ | श्रीमती स्नेहलता माळी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक (Sates) मुंबई अंतर्गत 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई. कक्ष क्र. ५ शाखा HQ अंतर्गत 

माझगांव, भायखळा, शिवडी, परळ, 
दादर या रिक्‍त पदावर. 

२१ _ | श्रीमती एस.एस. आगा विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण, विभाग 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ | कोल्हापूर. सातारा अंतर्गत मल्हारपेठ, BIT, 

सातारा शहर या रिक्‍त पदावर. 

२२ श्री.नितिन एम.मेश्राम, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 


सहा.अभियंता श्रेणी-२ 


अमरावती. 


अकोला अंतर्गत बाळापूर, शहर क्र. १ 
अकोला या रिक्‍त पदावर. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 


23. श्री.प्रफुल विठ्ठलराव विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 


चांदुरकर,सहा.अभियंता वर्धा. नागपूर अंतर्गत शंकरनगर, सिव्हील 
श्रेणी-२ लाईन्स (श्रीमती सुठामा इंगळे यांच्या 
बदलीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदावर). 
२४ | श्रीमती पी.जी.कुरकुटे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), मुंबई अंतर्गत 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ कोल्हापूर. कक्ष कक्ष क्र. २ शाखा क्र. ३ अंतर्गत 
नेरुळ सेक्टर १-३५ सिवुड बेलापूर 
सीबीडी या रिक्‍त पदावर. 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार 
घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व 
त्यांना बदलीच्या ठिकाणी जागी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 


३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणण्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत निरीक्षक महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ 
अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


४. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १० नुसार उपरोक्त विद्युत निरीक्षक यांनी त्यांना 
नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधितच बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या 
पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) 
म्हणून गणला जाईल. 


५. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी 
तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०९१५२१२२७५१० असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRASHANT Pe etc alana 


5.4.20=07ae22aBe7fa4047 ce6ff816d85e77eecl 4db9926b325a140acf9b28bb9 
90786, pseudonym=AC7259A 1 19539CB47009F7E30F693EAB895718A\ 


PUNDLIK BADGER कवण 
(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रति, 
१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे/मुंबई / औरंगाबाद 
५) सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (मुख्य विद्युत निरीक्षक 
यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 


प्रत: 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२)मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा ) यांचे खाजगी सचिव 
५) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
६) उपसचिव (ऊर्जा-५) , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवडनस्ती (ऊर्जा-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


